राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांची इत्यंभूत माहिती 
(विश्रामगृहांची स्थिती, उपलब्ध सुविधा, एकूण कक्ष, 
आरक्षणाबाबतची माहिती, संबंधित अधिकारी) 
सार्वजनिक होण्यासाठी वेबसाईट व मोबाईल अँप तयार 
करण्याबाबत....शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - विश्राम-२०२३/प्र.क्र.१११/मि.व्य-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक - २१ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक - विश्राम-२०२३/प्र.क्र.१११/मि.व्य-२, दि.०५ डिसेंबर, 2023. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील “तसेच शासकीय विश्रामगृहांचे आरक्षण Online पध्दतीने 
वेबसाईट व मोबाईल AIA करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे” या वाक्यानंतर “त्यानुसार शासकीय 
विश्रामगृहांचे आरक्षण online पध्दतीने करण्याची सुविधा व विश्रामगृहांबाबतची माहिती 
https://resthouse.emahapwd.com/ या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.” असे वाचण्यात 
यावे. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले असून त्याचा 
संगणक सकेतांक क्र. २०२३१२२११५४२३३६७१८ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Niranjan Arvind Telang 


N 1 1 DN: c=IN, o=Personal, title=9063, 
| I a nN) a Nn pseudonym=808504E1840507D524A59E9B12022856, 
2.5.4.20=89d38a2c9230e75a1a2c8fdd5df231d32cfece750d8169 
By eb1e76253ec8cea058, postalCode=41 1007, st=Maharashtra, 
serialNumber=8A 19090F62FA3B97329B76BE28B7 ACCE0890866 
A V | Nn d Te | a Nn g 861A242BDCB38DB4A1D1CE2EA, cn=Niranjan Arvind Telang 
Date: 2023.12.21 15:41:50 +05'30' 
(निरंजन तेलंग) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
4 मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजमी सचिव 

) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) सर्व विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव. 
) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१० सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य 

११ सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१२) प्रबंधक, मुळ शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विश्राम-२०२३/प्र.क्र.१११/मि.व्य-२ 


१३) प्रबंधक, अपील शाखा, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१४) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१५) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१६ सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१७ वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८) विधीव न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
२० सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२१ महालेखापाल १/२, लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

२२ महालेखापाल १/२ लेखा परिक्षा महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

२३) महालेखापाल, (वाणिज्यिक लेखा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२६ सर्व मंत्रालयांच्या विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व क्षेत्रिय कार्यालये. 
२७ विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महाचंनाळनाय, मुंबई. 
२८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


